अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, 
कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
या कार्यालयातील विधी अधिकारी, गट-ब 
हे पद कंत्राटी पध्दतीने भरणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. जेएलई-१०१३/प्र.क्र.9/भाग-१/तुरुंग-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०४ जुले, २०१९ 


वाचा:- 
गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक जेएलई-१०१३/प्र.क्र.७/भाग-१/तुरुंग-१, 
दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०१५ 


शासन शुध्दीपत्रक- 

संदर्भाधीन शासन निर्णयामध्ये "उपरोक्‍त बाबीवरील खर्च सन २०१४-१५ या चालू आर्थिक वर्षात मंजूर 
करण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा" असे नमूद आहे याऐवजी "उपरोक्त बाबीवरील खर्च त्यात्या 
आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा" असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०७०४१५२२१२१५२९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
SAGUNA ७009 


05९33, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
INumber=8b4022592c046656 1798135 1f8579c9abd8539ae93768b3119 


ial 
6b29e67b146a80, ou=HOME DEPT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
SAGUNA GANESH THENGIL 
Date: 2019.07.05 “Sis 42 +05'30" 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 
४. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
७. वित्त विभाग (कार्यासन-८), मंत्रालय, मुंबई 
८. सर्व कारागृह महानिरीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह 
९. सर्व अधिक्षक/उप अधिक्षक, जिल्हा कारागृह 
१०. निवडनस्ती-तुरुंग-१. 


